सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशिर्ष 
२२१००२९१ अतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री या 
बाबींखाली प्रादेशिक मनोरुग्णालया करिता 
कापड-चोपड(लिनन) खरेदी निविदा 
प्रक्रियेद्वारे करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र१९९/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १३ जुलै , २०२१. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/ कापड- 
चोपड (लिनन)/मान्यता/२०२१-२२/माआ/टे-२/५९२८-२९/२०२०-२१ , दिनांक ०१.०६.२०२१. 
2) सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/ कापड- 
चोपड (लिनन)/मान्यता/२०२१-२२/माआ/टे-२/५७७५-७६/२०२०-२१ , दिनांक २५.०६.२०२१. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. खरेदी-२०१८/प्र.क्र१९९/आरोग्य-८ , दिनांक २२ मार्च 
२०२१. 


प्रस्तावना:- 

सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई कार्यालय यांनी त्यांच्या दिनांक 
२५.०६.२०२१ च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार प्रादेशिक मनोरुग्णालया करिता कापड-चोपड(लिनन) 
खरेदी करण्यास सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१००२९१ अतर्गत २१-पुरवठा व 
सामग्री मध्ये मंजूर असलेल्या रु. ४६,२०,०००/- इतक्या अर्थसंकल्पीत अनुदानातून अंदाजित 
रु.१७,५७,७००/-(अक्षरी रु.सतरा SRA Wards हजार Bal फक्त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. . 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधिन दि. 
०१.०६.२०२१ व दि. २५.०६.२०२१ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील 
प्रादेशिक मनोरुग्णालया करिता कापड-चोपड(ळिनन) खरेदीसाठी अंदाजित रक्‍कम रु.१७,५७,७००/- 
इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१००२९१ 
अतर्गत २१-पुरवठा व BAM मध्ये मंजूर असलेल्या रु. ४६,२०,०००/- इतक्या अर्थसंकल्पीत 
अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे. सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खालील परिच्छेद क्र.०३ मध्ये नमुद 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र १९९/आरोग्य-८ 


केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे .सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र 
खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र 


अ- अनुदानाचा तपशिल 


Approved 
i Budget in State | Administrative 
= FMR code Name of Head Budget in Approval Budget Source 
2021-22 Proposal AA 
(In Rs.) (In Rs.) 
Supply of linen State Budget 
cloths for 
1 | 22100291 Regional Mental 46,20,000 17,57,700 
Hospital 


ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 


Approved 
Sr Budget in State | Administrative 
i FMR code Name of Head Budget in Approval 
2021-22 Proposal AA 
(In Rs.) (In Rs.) 
Supply of linen 
cloths for 
1 | 22100291 Regional Mental 46,20,000 17,57,700 
Hospital 


०२. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
यांनीप्रादेशिक मनोरुग्णालया करिता कापड-चोपड(लिनन) खरेदी करण्यास सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१००२९१ अतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री मध्ये मंजूर असलेल्या रु. ४६,२०,०००/- 
इतक्या अर्थसंकल्पीत अनुदानातून अंदाजित रु.१७,५७,७००/-(अक्षरी रु.सतरालाख सत्तावंनत्न हजार 
सातशे फक्त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची 
प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट-अ) व विनियोग प्रमाणपत्र सादर केली आहेत. 


03. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील 
अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सदरहू साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र १९९/आरोग्य-८ 


२) सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 5089108॥0॥) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती 
/ अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार Hos नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र 
पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच 
खरेदी करण्यात यावी. 


३ )शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

0) तसेच प्रादेशिक मनोरुग्णाळया करिता कापड-चोपड(ळिनन) खरेदीसाठी अंदाजित रक्‍कम 
रु.१७,५७,७००/- इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशिर्ष 
२२१००२९१ अतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री मध्ये मंजूर असलेल्या रु. ४६,२०,०००/- इतक्या 
अर्थसंकल्पीत अनुदानातून भागविण्यात यावा . सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत 
पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 

८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe wat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र १९९/आरोग्य-८ 


१०)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग-दोन 
मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 
११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आरोग्य सेवा संचालनालय व संबंधित 
कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०५. सदर बाबींवरील खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील मंजुर अनुदानातुन व प्रशासकीय 
मान्येतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


og. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१३१२२९०६६५१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


L AHANE Digitally signed by 


LAHANE VISJAYKUMAR 


VIJAYKUMAR Laxmanrao 
Date: 2021.07.13 


LAXMANRAO 47.43.38 +.05'30 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


Ee) 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
व्यवस्थापकिय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

सह संचाळक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 


A 


०८ AN 
=] >> Se OS ८ 


(> 
ae 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र १९९/आरोग्य-८ 


६) सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 

८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

९) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११)अधिकक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


